छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव 
विकास संस्था (सारथी), पुणे या संस्थेच्या अधिनस्त 
नागपूर विभागीय कार्यालय, वसतिगृह, अभ्यासिका, 
ग्रंथालय, प्रशिक्षण केंद्रासाठी हॉल इ. बाबींच्या इमारती 
बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र: सारथी २०२३/प्र.क्र.१०/का.१४२५-अ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
दिनांक - ०३ ऑक्टोबर, २०२३ 
वाचा:- 
शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. सारथी २०२३/प्र.क्र.१०/का.१४२५-अ, दि.२६.०९.२०२३ 
शासन शुध्दीपत्रक : 
उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद १ मध्ये “छत्रपती शाहू महाराज संशोधन 
प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे यांच्या अधिनस्त नागपूर विभागीय कार्यालयासाठी इमारत, मुला- 
मुलींचे वसतिगृह, अभ्यासिका, ग्रंथालय, प्रशिक्षण केंद्रासाठी हॉल बांधकाम व इतर अनुषंगिक बाबींसाठी येणाऱ्या 
खर्चाच्या अंदाजपत्रकास व आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
2. आता, सदर झासन निर्णयातील रु.१,७३,३३,८९,५०९ (अक्षरी रु.एकडी त्र्याहत्तर कोटी तेहत्तीस 
लाख एकोणनव्वद हजार Waal नऊ रुपये) ऐवजी रु.१७३.३३ (अक्षरी रु.एकडो त्र्याहत्तर कोटी तेहत्तीस लाख 
रुपये) असे वाचावे. 
सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३१००३१५२९१२२११६ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VILAS DNYANOBA LAD 

V | L A S D N YA N O B A DN: त, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=032607e9d41d41 1 8da0f5f56ec3bafc0cd36444e7884869 1 ec5c4609F 
360600, pseudonym=1BBB43 1FA97E720E6C6B985E9DC9D26CFESE880D, 


serialNumber=A2939F426B7A0C7B7ADCBDB9EF405DFECDOB88D1E94A181 
8DAF4B9F1D6ACEC4B, cn=VILAS DNYANOBA LAD 


Date: 2023.10.03 16:37:49 +05'30' 


(विलास लाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


५. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सारथी २०२३/प्र.क्र.१०/का.१४२५-अ 


६. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

१०.व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) पुणे 
११.कार्यकारी अभियंता सा.बा.प्रादेशिक विभाग, नागपूर-०१. 

१२.उपसंचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, नागपूर. 

१३.निवासी लेखा परीक्षा, मुंबई 

१४.कक्ष अधिकारी (का.क्रं.इमारती-२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्रालय मुंबई-१ 

१५.निवडनस्ती-१४२५ अ. 


